पंडित जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्र (बाल 
सुधारगृह) येरवडा, पुणे या परिसरातील 
इमारती बळकटीकरण करणे या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१११/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २१ डिसेंबर, २०१८. 


विषय :- पंडित जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्र (बाल सुधारगृह) येरवडा, पुणे या 
परिसरातील इमारती बळकटीकरणाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

वाचा :- आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/२०१८-१९/ 
का-१०/६००१, दिनांक १७.१०.२०१८ 


ज्ञापन :- 

आयुक्त, पुणे यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्र (बाल सुधारगृह) येरवडा, पुणे या परिसरातील 
इमारतींचे बळकटीकरण करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पुणे विभाग यांनी सन २०१८-१९ च्या राज्य 
दरसूचीनुसार तयार केलेले एकूण रु.४,६४,२५,८२८/- (अक्षरी रुपये चार कोटी चौसष्ट लाख पंचवीस हजार 
आठडो अठ्ठावीस फक्त) इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, पुणे व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांनी साक्षांकीत केले आहेत. 
३. सदर खर्चाचे अंदाजपत्रक हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांनी तपासले आहे व प्रस्तावाची 
छाननीअंती परिगणित करण्यात आलेल्या रु.४,५१,७०,५००/- (रुपये चार कोटी एकावन्न लाख सत्तर हजार 
पाचशे) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 

(अ) सदर प्रकरणी येणारा खर्च विभागाने त्यांचेकडील उपलब्ध निधीतून भागवावा. 

(ब) तसेच उक्त अंदाजपत्रकावर उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे सांक्षाकन आवश्‍यक आहे. 
४. सदर प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पाहिला उप विभाग- 
पाच मधील महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकात नियम पुस्तिका परिच्छेद क्रमांक १३४ च्या तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 
५. दुरुस्तीचे कामे मंजूरी दिलेल्या रक्कमेच्या मर्यादेत व तत्परतेने करण्याची दक्षता कार्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी घ्यावी. आयुक्‍त, पुणे यांनी सदर काम लक्ष देवून, काम अंदाजपत्रकीय 
विनिर्देशाप्रमाणे (5086910901) होत आहे याची खात्री करावी व विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात 
आवश्यक पाठपुरावा करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.१११/का-७अ 


६. सदरचा खर्च २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाजकल्याण, ८००-इतर खर्च (०१) (०५) 
इमारतींचे दुरुस्ती (अनिवार्य), २७-लहान बांधकामे (२२३५ २२४१) या लेखाशिर्षाखाळील उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 
७. सदर शासन ज्ञापन हा सार्वजनिक बांधकाम विभागानेत्यांच्या अनौ.संदर्भ क्र.५५२/१८/ इमा-२, 
दि.११.१२.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२११२०२१४७६३० असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Lalsing 
Ramchandra 


447701796694, 


९48555793924233524426663 


serial F=4ca059ab7bBd64aa‘749fe58e0a7 14a0 
sin 


Gujar 
(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री, महिळा व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


धु 


ray) 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
१० जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे 
११) अधिक्षक, पंडित जवाहरलाल नेहरु उद्योग केंद्र (बाल सुधारगृह) येरवडा, पुणे 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुबई/नागपूर 
१३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (आयुकत कार्यालय, पुणे यांचे मार्फत) 
) 
) 
) 


Nn ८. 


८“? 


१५) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) कार्यासन अधिकारी (इमारत-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवड नस्ती, का-७अ, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(d2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing 


